दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
महसूल व वन विभागातील, नोदंणी व मुद्रांक 
विभाग आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-डया 
संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन 
सेवेत पदे सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:-१६ जुले, २०२१ 


वाचा :- 9) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनिमय, २०१६ 
२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसुचना 
3) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि.१२.११.२०२० 
४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१२३/प्र.क्र.३५/दि.क्र.२, 
दि.०७.१०.२०१६. 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग-२०१२/ 
प्र.क्र.३२/दि.क.-२, दि. ०१.०२.२०२१ 
६) सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, दि.०२.०२.२०२१ 
७ प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
तज्ञ समितीची दि.२२ व २३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
८) शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१, दि. २५.०६.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारितील 
पदांची पदे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 
दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसुचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केलेली आहे. 
त्यामध्ये नमुद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करुन दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली गट-अ ते 
गट-ड मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या 
यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी 
समान आहेत अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
राहतील तसेच राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील उपरोक्त पदांव्यतिरीक्त जी पदे अस्तित्वात आहेत, अशा 
पदासंदर्भात दिव्यांगासाठी पदसुनिश्चितीचा प्रस्ताव संबंधित विभागांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाच्या दिनांक १२.११.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये गठीत केलेल्या तज्ञ समितीसमोर पाठवावेत, 
अशा सुचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिल्या . यास 
अनुसरून, संदर्भ क्रमांक ७ येथे नमूद तज्ञ समितीच्या दिनांक २२.०२.२०२१ रोजीच्या बैठकीत शिफारस 
केल्यानुसार महसूल व वन विभागातील, नोदंणी व मुद्रांक विभाग आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड या 
संवर्गातील पदाकरीता संदर्भ क्र.८ येथील शासननिर्णयान्वये दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित करण्यात आली 
आहेत. 

आता, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडून दि.५/७/२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये १५ पदे सुनिश्चित करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयात 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 


आकृतीबंधानुसार ४४ पदे असून, सदर पदांचा प्रस्ताव तज्ञ समितिसमोर सादर करण्यात आला होता. तज्ञ 
समितीने ४४ पदांपैकी २३ पदे सुनिश्चित केळी असली तरी, ती एकूण १७ च पदे आहेत. ( एकाच पदाची 
कार्यान्वयीत असलेली अनेक पदे स्वतंत्र विचारात घेतल्याने २३ पदांची सुनिश्चिती संदर्भ ८ च्या शासन 
निर्णयान्वये करण्यात आली आहे.) आता, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.२/२/२०२१ नुसार 
तज्ञ समितीने निश्चित केलेली २३ पदे वगळता उर्वरित १५ संवर्गाबाबत निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारितील 
पदांची पदे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 
दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसुचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केलेली आहे. 
त्यामध्ये नमुद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करुन दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली गट-अ ते 
गट-ड मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या 
यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील 
पदांशी समान आहेत अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित राहतील तसेच राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील उपरोक्त पदांव्यतिरीक्त जी पदे अस्तित्वात 
आहेत, अशा पदासंदर्भात दिव्यांगासाठी पदसुनिश्चितीचा प्रस्ताव संबंधित विभागांनी सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाच्या दिनांक १२.११.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये गठीत केलेल्या तज्ञ समितीसमोर 
पाठवावेत, अज्ञा सुचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या आहेत. 


२. यास अनुसरून, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांच्या प्राप्त 
प्रस्तावानुसार, केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसुचनेतील दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या 
यादीतील पदांसाठी, नोदंणी व मुद्रांक विभाग आस्थापनेवरील पदे या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र- 
अमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांगासाठी प्रवर्गासह सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसुचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या सुचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०७१६१५००४५३११९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, Shridhar 


Baburao 2५७९ 'क-- 
सहपत्र :- विवरणपत्र-अ (श्रीघर डुबे- पाटील) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यामंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 


५. मा.राज्यमंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा. विधानसभा/ विधान परिषद सर्व सदस्य, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
८. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

१३. नोदंणी महानिरीक्षक व मुद्राक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 

१४. कक्ष अधिकारी (ई-१-आ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. निवडनस्ती / कार्यासन म-१. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 


विवरणपत्र"अ" 


शासन निर्णय क्रमांक. आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-९ दि. १६.०७.२०२९ रोजीचे सहपत्र 


विभागाचे नांव- नोंदणी व मुद्रांक विभाग 


अ.क्र. 


पदनाम 


दिव्यांग प्रव् 


र क पात्रता 


शेरा 


व्यवस्थापक, 
शा.छा.नो.का.पुणे 


PS,PD,OL/OA 


शासकोय छायाचित्र नोंदणी कार्यालयय प्रमुख, 
छायाचित्रण प्रणाली, दस्तांची आवक-जावक, 
सामुग्री खरेदी, प्रशासकोय व लेखाविषयक 
STATA नियंत्रण, कामकाजावर नियंत्रण व 
नोदंणी महा ।निरीक्षक यांनी नेमून दिलेली कामे 


केद्र शासनाच्या 
दि.४/१/२०२१ च्या 
अधिसूचनेनुसार. 


प्वीय सहाय्यक 


PS,PD,OL 


दणी महानिरीक्षक यांचे दैनंदिन कामकाजात 
मदत करणे व इतर नेमूद दिलेली कामे करणे. 


मुद्रांक अधिक्षक, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यकां 


काम करणे. 


सह संचालक यांना स्विय सहाय्यक म्हणून 
काम करणे, संक्षिप्त टिपण काढणे, पत्रव्यबहार 
हाताळणे इ. व सह संचालक यांनी नेमून 
दिलेली कामे करणे. 


केंद्र शासनाच्या 
दि.४/१/२०२१ च्या 
अधिसूचनेनुसार. 


(उच्चश्रेणी) 


S, BN, 
RW, SE, 
C, MF 


B.L.V.,PD.D., 
BL/OL 


[दणी महानिरीक्षक यांनी दिलेले लघुलेखन, 
टंकलेखन करणे व इतर नेमून दिलेली कामे 
करणे. 


दणी उपमहानिरीक्षक यांनी दिलेले 
लघुलेखन, टंकलेखन करणे व इतर नेमून 
दिलेली कामे करणे. 


कार्यासन अधिकारी क्र.३ यांना कामकाजात 
साहय करणे व त्यांनी नेमून दिलेले सर्व काम 
करणे. 


सहाय्यक संचालक, नगररचना यांचे स्वीय 
सहाय्यक म्हणून कामे करणे,संक्षिप्त टिपणे 
घेणे. 


मुद्रांक अधिक्षक, मुंबई यांनी ठरवून 
दिल्याप्रमाणे लघूलेखकाचे काम करणे. 


केंद्र शासनाच्या 
दि.४/१/२०२१ च्या 
अधिसूचनेनुसार. 


सॉफ्टवेअर 
ऐंनालायझर 


S, BN, 
RW, SE, 
C, MF 


PS,PD,OL/OA 


संगणक प्रणाली विकसित करणे व 
त्याअनुषंगाने सर्व कार्यबाही करणे व का.३ 
यांना मदत करणे. 


केद्र शासनाच्या 
दि.४/१/२०२१ च्या 
अधिसूचनेनुसार. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 


कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमर 


S, BN, 
RW, SE, 
C, MF 


PS,PD,OL/OA 


संगणक प्रशिक्षण व त्या अनुषंगाने कार्यक्रम 
राबविणेसाठी का.३ यांना मदत करणे. 


केद्र शासनाच्या 
दि.४/१/२०२१ च्या 
अधिसूचनेनुसार. 


वरिष्ठ लिपिक 


S, BN, 
RW, SE, 
C, MF 


LV/PS, PD, 
OL/OA/BL 


बी.ओ.टी संस्थांशी संबंधित WISAAEN व 
दु.नि.श्रेणी १ यांना मदत करणे. 


केद्र शासनाच्या 
दि.४/१/२०२१ च्या 


सॉफ्टवेअर एंनालायझर यांना त्यांचेशी संबंधित 
कामात मदत करणे. 


अधिसूचनेनुसार. 


काम्प्युटर प्रोग्रॅमर यांना त्यांचेशी संबंधित 
कामात मदत करणे. 


दस्तऐवजाच्या प्रतिलिपी करण्याची पध्दत 
(हस्तलिखित, छापील, छायाचित्रण व Area) 
विषयक प्रकरणे, नोंदणी फौ फरक वसुली व 
नोंदणी फो परतावा, नोंदणी फी चे दरामध्ये 
सुधारणा. 


दस्तलेखनिक परवाने, अपील व एंप्लीकेर 
प्रकरणे हाताळणे, कार्यासनाकडील प्राप्त सर्व 
तक्रारीबाबत कार्यवाही करणे. 


Tale बाबतीतील पत्रव्यवहार पहाणे, म 
संकलनामध्ये सर्व नस्ती सांभाळणे,कार्यालयीन 
आस्थापना व लेखा विषयक बाबी हाताळणे 
(पगार बिले, सेवापुस्तके इ.) 


खालील कामकाजापैको नेमून दिलेले काम - 
शेअर बाजार येथील दलालांकडून झालेल्या 
व्यवहारांची विवरणपत्रे पडताळून त्यावर मुद्रांक 
लावून परत करणे, कोषागाराकडून आलेले, 

अ--- मेमो पडताळून त्यावर कार्यवाही 
करण्यामध्ये मुद्रांक निरीक्षकांना मदत करणे, 
कार्यालयीन स्टेशनरी मागविणे, वाटप करणे, 
माफो योजना अंतर्गत प्रकरणांना नोटीसा 
काढणे व इतर कामकाज करणे,व इतर 
कार्यालयीन पत्रव्यवहार सांभाळणे. 


प्तऐवज नोंदणीचे कामकाजामध्ये सह दुय्यम 


निबधंक वर्ग २ यांना मदत करणे. 


ंत्रीक बाबीसंबंधी पत्रव्यवहार पहाणे,म 
संकलनामध्ये सहाय्यक नगररचनाकार यांना 
मदत करणे. 


वाहन चालक 


S, ST, W, 
L, PP, BN, 
RW, SE, 
C, MF 


वाहन चालविणे 


केद्र शासनाच्या 
दि.४/१/२०२१ च्या 
अधिसूचनेनुसार. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 


८ | प्रमुख परिधंक/' |S,St,w, | PD,D,OL छायाचित्रणाचे कामावार नियंत्रण, चित्रीत केंद्र शासनाच्या 
छायाचित्रकार L, PP, BN, झालेल्या नचित्रपट्टया तपासणे,डेव्हलपिंगसाठी | दि.४/१/२०२१ च्या 
RW, SE, लागणारी रसायने योग्य प्रमाणात संबंधितांनास | अधिसूचनेनुसार. 
C, MF देणे, फोटो विभागाला लागणारे सर्व साहित्य 
मागविणे 
९ | वरोष्ठ S,ST,W, | PS,PD,OL पटटीचे डेव्हलपींग करणे, छायाचित्रण ब | केंद्र शासनाच्या 
तंत्रसहाय्यक L, PP, BN, मुद्रण मुद्रीत पानाचे परीक्षण करणे, दररोज दि.४/१/२०२९१ च्या 
RW, SE, नेमून दिलेल्या इष्टाकाप्रमाणे काम अधिसूचनेनुसार. 
C, MF करणे,दस्तऐबज व्यवस्थीतरीत्या मुद्रण होतात 
किंबा नाही याची खात्री करणे, रसायने एकत्र 
करुन कामास वापरणे 
१० | कनिष्ठ S, ST, ७, | PS,PD,OL छायाचित्रण विभागात रिडर प्राटर किवा केंद्र शासनाच्या 
तंत्रसहाय्यक L, PP, BN, डेव्हलपिंग विभागात नचित्रपट्टीबर मुद्रण व दि.४/१/२०२१ च्या 
RW, SE, सॉरटींग विभागात आवश्यक ती कामे करणे, । अधिसूचनेनुसार. 
C, MF कार्यदेशक यांनी नेमून दिलेले कामे करणे, 
छायाचित्रकार, परिवर्धक, रंगसंगतीकार यांना 
सहाय्य करणे 
११ | नाईक S,ST,W, | LV,PS, वरिष्ठानी सांगीतलेली कामे पार पाडणे केंद्र शासनाच्या 
L, PP, BN, | PD,D,OL/OA दि.४/१/२०२१ च्या 
RW, SE, अधिसूचनेनुसार. 
C, MF 
१२ | बाईन S,ST,W, | LV.PD,BL/OL | वरिष्ठानी सांगीतलेली कामे पार पाडण केंद्र शासनाच्या 
L, PP, BN, दि.४/१/२०२१ च्या 
RW, SE, अधिसूचनेनुसार. 
C, MF 
१३ | शिपाई S,ST,W, | LV,PS, मुद्रांक लावलेले दस्तऐवज पक्षकारांच्या स्वाक्ष- | केंद्र शासनाच्या 
L,PP,BN, | PD,OL/OA  । या घेवून परत करणे, मुद्राकाचा साठा, दि.४/१/२०२१ च्या 
RW, SE, वितरण,यांत मदत करणे, विविध कार्यालयातून | अधिसूचनेनुसार. 
९, MF रोख रक्‍कम आणणे व मुद्रांक पुरविणे याकामी 
मदत करणे व कार्यालयीन स्वच्छता व इतर 
कामकाज करणे. 
१४ | हमाल S,ST,W, |LV,PS,PD,D | वरिष्ठानी सांगीतलेली कामे पार पाडणे केंद्र शासनाच्या 
L, PP, BN, दि.४/१/२०२१ च्या 
RW, SE, अधिसूचनेनुसार. 
C, MF 
१५ शं S,ST,W, | LV, 0५, कार्यालयातील बागेची देखभाल ब बागकाम | केंद्र शासनाच्या 
L, PP, BN, | PD,D,OL/OA | करणे दि.४/१/२०२१ च्या 
RW, SE, अधिसूचनेनुसार. 
C, MF 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 


शासन निर्णय शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-९, दि.१६/०७/२०२१ रोजीचे सहपत्र 


Abbreviations: 
Sr. | Abbreviation Long Sr. Abbreviation Long Form 
No Form No. 
1 || Blind 11 [PD ~=—SsSI Partially Deaf 
2 |LV Low 12 AAV Acid Attack Victim 
Vision 
3 शि Deaf 13 ASD Autism Spectrum 
Disorder 
(M= Mild, 
MoD=Moderate) 
4 |HH Hearing 14 ID Intellectual Disability 
Handicapp 
ed 
5 | OL One Leg 15 SLD Special Learning 
Disability 
heal OAL One Arm 16 MI Mental 1111655 
and One 
Leg 
7 |CP Cerebral 17 MD Multiple Disability 
Palsy 
Real LC Leprosy 18 DW Dwarfism 
Cured 
| 9 | OA One Arm 19 BL Both Leg 
10 | DW Dwarfism | 20 BLV Blindness and Low 
Vision 
Abbreviations: 
Sr. | Abbreviation Long Sr. Abbreviation Long Form 
No. Form No. 
1 S Sitting 7 PP Pulling & pushing 
2 |ST Standing ae MF Manipulation by 
fingers 
3 |W Walking 1: SE Seeing 
4 | BN Bending 10 H Hearing 
5 |L Lifting 11 C Communication 
ai KC Kneeling & | 12 RW Reading and Writing 
Crouching 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


